त्रिपक्षीय करारनामा करुन अवनत वकनक्षेत्राचे 
पुनर्वनीकरण करण्यासाठी खाजगी व अशासकीय 
संस्थांचा सहभाग घेण्याबाबत. 

औद्योगिक संस्था- मे. गोदरेज प्रॉपर्टी ज लि., पुणे 
अशासकीय संस्था-मे. नेचर ह्युमन फाऊंडेशन, पुणे 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एफएलडी-२०२१/प्र.क्र.१८७/फ-१० 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २८/०७/२०२२ 


वाचा- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी यांचे पत्र क्र. कक्ष-१७/ नोसेल/१७- 
४/प्र.क्र.१५०/११२४/२०२१-२२, दि.२९.०९.२०२१ 


प्रस्तावना - 

अवनत वन क्षेत्राचे पुनर्ववीकरण करण्यासाठी खाजगी व अश्ञासकीय संस्थांचा सहभाग 
घेण्याबाबत त्रिपक्षीय करारनामा करुन वनीकरण हाती घेण्याच्या धोरणास शासनाने दिनांक 
२३/०९/२०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. 

मे.गोदरेज प्रॉपर्टीज लि., पुणे यांनी ५.०० हेक्टर अवनत वनक्षेत्रार वनीकरण 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव वन विभागाकडे सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
व केंद्रस्थ अधिकारी, नागपूर तथा सदस्य सचिव, उच्चाधिकार समिती यांनी निर्णयार्थ उच्चाधिकार 
समितीपुढे चक्राकार पध्दतीने ठेवला होता. उच्चाधिकार समितीने विचार करून सदर प्रस्तावास 
मान्यता दिली आहे. 


शासन आदेश- 

उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेस अनसरून, शासन आता असे आदेश देत आहे की, 
मे.गोदरेज प्रॉपर्टीज लि., पुणे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
तथा केंद्रस्थ अधिकारी, नागपूर यांनी दि.२९.०९.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावानुसार खाली नमूद केलेल्या अवनत वनक्षेत्र असलेल्या ठिकाणी मे.गोदरेज प्रॉपर्टीज लि., 
पुणे ही औद्योगिक संस्था, मे. नेचर ह्युमन फाऊंडेशन, पुणे ही अशासकीय संस्था व उपवनसंरक्षक, 
पुणे वन विभाग यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार करुन एकूण ५.०० हेक्‍टर क्षेत्रावर वृक्ष लागवड करण्याचा 
प्रकल्प राबविण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


गाव तपशील निक दर्जा | लागवडीसाठी | लागवडीसाठी 
प्रस्तावित प्रस्तावित 
क्षेत्र (हे.) रोपांची संख्या 
मौजे म्हाळुंगे, सव्हे नं. ३८ राखीव वन ५.०० प्रति हेक्टर ६२५ 
ता.मुळशी, जि.पुणे | (कंपार्टमेंट नं. १८२) रोपे याप्रमाणे 
एकूण ३२.६२ हे. ३,१२५ रोपे 
क्षेत्रापैकी ५ हे. 


शासन आदेश क्रमांकः एफएलडी-२०२१/प्र.क्र.१८७/फ-१० 


२. सदर प्रकल्पास दिलेली मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
8) वरील क्षेत्रात वृक्ष लागवड करणे, जलमृदसंधारण करणे, ७ वर्षापर्यंत त्यांचे संरक्षण व संवर्धन 
करण्याचे काम मे.गोदरेज प्रॉपर्टीज लि. यांच्या अर्थसहाय्याने मे. नेचर ह्युमन फाऊंडेशन, पुणे यांनी 
करावे. 
0) प्रकल्पासाठी व त्याच्या व्यवस्थापनासाठी येणारा सर्व खर्च मे.गोदरेज प्रॉपर्टीज लि. ही औद्योगिक 
संस्था करेल. 
० प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणारी वृक्ष लागवड ही वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या पर्यवेक्षणाखाली 
करण्यात यावी. 
d) प्रकल्पासाठी शासन पत्र क्र.एफएलडी-१०१२/प्र.क्र.२०३/फ-१०, दिनांक ८/१/२०१३ अन्वये विहित 
केलेल्या त्रिपक्षीय करारनाम्याच्या मसुद्याप्रमाणे मे.गोदरेज प्रॉपर्टीज लि., पुणे ही औद्योगिक संस्था, 
मे. नेचर ह्युमन फाऊंडेशन, पुणे ही अशासकीय संस्था व उपवनसंरक्षक, पुणे वन विभाग यांच्यामध्ये 
त्रिपक्षीय करारनामा करण्यात यावा. वन विभागाच्या वतीने त्रिपक्षीय करारनाम्यावर स्वाक्षरी 
करण्यासाठी उपवनसंरक्षक, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
e) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले वन 
विभागाचे कोणतेही अधिकारी यांना प्रकल्प स्थळी भेट देवून प्रकल्पाचे निरीक्षण करण्याचा व त्याबाबत 
सुधारणा / सूचना करण्याचा अधिकार राहील. 
) त्रिपक्षीय करारनाम्यातील कोणत्याही अटीचे मे.गोदरेज प्रॉपर्टीज लि., पुणे अथवा मे. नेचर ह्युमन 
फाऊंडेशन, पुणे यांच्याकडून भंग झाल्यास त्रिपक्षीय करारनामा तात्काळ समाप्त करण्याचा अथवा 
इतर कोणतीही दंडात्मक कार्यवाही करण्याचा अधिकार प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना असेल. 
9) प्रस्तावित जमिनीचा वन दर्जा कायम राहील. तेथे वृक्ष लागवड करताना, ती केल्यानंतरच्या ७ वर्षाच्या 
कालावधीत आणि भविष्यात कधीही या वनक्षेत्रावर मे.गोदरेज प्रॉपर्टीज लि., पुणे या औद्योगिक 
संस्थेस व मे. नेचर ह्युमन फाऊंडेशन, पुणे या अशासकीय संस्थेस कोणताही कायदेशीर व मालकी 
हक्क प्राप्त होणार नाही आणि त्याबद्दल त्यांना कोणत्याही न्यायालयात वा प्राधिकरणापुढे कोणताही 
दावा दाखल करता येणार नाही. 
h) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना आवश्‍यक वाटतील अशा इतर 
अटी. 
2: सदर WAT आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२०७२८१२५८२६३७१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by GANESH TUKARAM JADHAO 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 


GANESH TUKARAM ‘ise enacians डी 
2.5.4.20=0078f58512d3ac0131 Sbbbfa4b473ed7729dd2d3164410 


6e2966ab9ee6e92d, 


pseudonym=9511E397949CD516110AD2C57 19C064356E8E6EF, 

JAD H AO jalNumber=6FEEDE606678D569A76B8423 1 9BD1C2969AA85BB 
ASCDCCEE147249F17965E8BB, cn=GANESH TUKARAM JADHAO 
Date: 2022.07.28 13:02:07 +05'30 


(गणेश जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एफएलडी-२०२१/प्र.क्र.१८७/फ-१० 


३) मुख्य वनसंरक्षक (प्रा, पुणे 
४) उपवनसंरक्षक, पुणे 
५) मे.गोदरेज प्रॉपर्टीज लि., पुणे 
) 
) 


६) मे. नेचर ह्युमन फाऊंडेशन, पुणे 
७ निवडनस्ती (फ-१० कार्यासन) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


